MASAMA, उच्चश्रेणी लघुलेखक, 
प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र. ७५/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०७ जुलै, २०२० 


संदर्भ १ सा.प्र.वि., शासन आदेडा क्र.प्रतिनि-२५१८/प्र.क्र.१३५/१४-अ, 
दिनांक ११-०२-२०२० 
२) हज कमिटी ऑफ इंडिया, मुंबई, यांचे क्रमांक: ।10-०२/१५९/२०१५/६६०७, 
दिनांक ३०-०६-२०२० चे पत्र. 


ARTA आदेशा 


MASA WEA, उच्चश्रेणी लघुलेखक, यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने हज कमिटी ऑफ इंडिया, मुंबई 
यांच्याकडे उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस संदर्भाधिन क्र. १ च्या आदेशान्वये 
अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भाधिन क्र. २ च्या पत्रान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हज 
कमिटी ऑफ इंडिया, मुंबई यांनी श्री. होख यांना दिनांक ३०-०६-२०२० रोजी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरुन 
कार्यमुक्त केले, त्यानुसार श्री. होख हे दिनांक ०१-०७-२०२० रोजी या विभागाकडे हजर झाले आहेत. 

२. श्री. शोख, उच्चश्रेणी लघुलेखक, हे प्रतिनियुक्‍्तीवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पदस्थापना कृषि 
व पदुम विभागात उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावर करण्यात येत आहे. 

३. श्री. शोख, उच्चश्रेणी लघुलेखक, यांनी कृषि व पदुम विभागात तातडीने हजर व्हावे. 

४. कृषिव पदुम विभागाने श्री. होख यांना हजर करुन घेतल्यानंतर त्याबाबतची आदेशाची प्रत या 
विभागास सादर करावी. 

ष्‌. श्री.अ.अ.शेख, उच्चश्रेणी लघुलेखक यांचा दिनांक ०१-०७-२०२० (म.पू) पासून ते आदेझाच्या 
दिनाकापर्यंतचा कालावधी, सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 
१९८१ च्या नियम ९(१४)(एफ) नुसार वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०२-०६-२००३ मधील 
तरतूदीनुसार कृषि व पदुम विभागाने करावी. 

६. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥१॥8/959॥[॥9.90५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०७१५५८४७७९०७ असा आहे. सदरहू आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


. Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
a a n a n DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General Administration 
eparti postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ada8 
é a72725a47b4f0, 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73 
himrao Guray ४ व्या 
Date: 2020.07.07 16:17:21 +05'30" 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
NAAM, उच्चश्रेणी लघुलेखक 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि व पदुम विभाग / अल्पसंख्याक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र. ७५/१४-अ 


२) सह/उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग / अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२ 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हज कमिटी ऑफ इंडिया, मुंबई ७-ए, माता रमाबाई आंबेडकर 
मार्ग, (फलटन रोड), मुंबई-४००००१. 

8) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


